RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ११ , अंक -४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २७ ते फेब्रुवारी २ , २०२२ / माघ ७ - १३ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


" 


, 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक १८ जानेवारी २०२२ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -११२० / १४१७ / प्र . क्र . ५१ / नवि -० ९ / २०२१.- ज्याअर्थी , सिन्नर शहराची ( मूळ हद्द ) ( दुसरी सुधारित ) विकास योजना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे 
संबोधले आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये , शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१११२ / ३७५ ( न ) /प्र.क्र . ६१ ( न ) / पुनर्बाधणी 
क्र . ४० / १२ / नवि - ९ , दिनांक २२ ऑगस्ट २०१२ अन्वये मंजूर असून ती दिनांक १ ऑक्टोबर २०१२ पासून अंमलात आली आहे ( “ यापुढे उक्त 
विकास योजना ” असे संबोधले आहे ) तसेच उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागासाठीची योजना शासन नगर विकास विभाग , अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१११२ / ३७५ ( न ) / प्र . क्र . ६१ ( न ) / पुनर्बाधणी क्र . ४० / १२ / नवि - ९ , दिनांक २१ जानेवारी २०१५ अन्वये मंजूर असून ती दिनांक 
२ जुलै २०१५ पासून अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेत मौजे सिन्नर येथील नवीन सर्व्हे क्रमांक ९९ ६ पैकी व जुना सर्व्हे क्रमांक १०७४ पैकी ( यापुढे 
“ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे ) या जमिनी आरक्षण क्रमांक ६५ “ पार्किंग ” यासाठी आरक्षित आहेत ( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधले 


1 


आहे ) ; 


, 


, 


आणि ज्याअर्थी , सिन्नर नगरपरिषद , सिन्नर यांनी नियोजन प्राधिकरण ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे ) म्हणून , 
त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ६४८ , दिनांक २८ मे २०२० अन्वये उक्त जागेपैकी नवीन सर्व्हे क्रमांक ९९ ६ / १ ( जुना सर्व्हे क्रमांक 
१२ ९ ४ ) व नवीन सर्व्हे क्रमांक ९९ ६ / ५ ( जुना सर्व्हे क्रमांक १२ ९ ४ ) मधील एकूण ०.४३ हेक्टर क्षेत्र आरक्षणातून वगळून “ रहिवासी विभागात " 
समाविष्ट करण्याचे ठरवून त्या अनुषंगाने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( १ ) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल 
प्रस्ताव दिनांक १ डिसेंबर २०२० रोजीच्या पत्रान्वये मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर , उक्त फेरबदल 
काही बदलासह व अटींसह मान्य करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


, 


वि ( एच ) ३५२ 


( 
9 
) 


) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार तेबुधवार , जानेवारी २७ ते फेब्रुवारी २ , ७२२ / माघ ७ - १३ , शके १ ९ ४३ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रस्तावित फेरबदलाअंतर्गत नवीन सर्व्हे क्रमांक ९९ ६ / १ व नवीन सर्व्हे क्रमांक ९९ ६ / ५ या जमिनीसाठी संबंधित 
जमीन मालकांनी सन २०२१-२२ या वर्षातील बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार येणाऱ्या दराच्या ५ टक्के दराने येणाऱ्या अधिमूल्य रकमेपैकी शासनास 
देय असलेली अधिमूल्याची ५० टक्के रक्कम रुपये ७,१५,६५० सहायक संचालक , नगररचना , नाशिक शाखा , नाशिक यांचेकडील लेखाशीर्षामध्ये 
दिनांक 

२३ डिसेंबर २०२१ 

रोजी जमा केलेली आहे , नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० टक्के अधिमूल्याची रक्कम रुपये ७,१५,६५० 
मुख्याधिकारी , सिन्नर नगरपरिषद , सिन्नर यांचेकडे दिनांक २३ डिसेंबर २०२१ रोजी जमा केलेली आहे . 

त्याअर्थी , आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून 
उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक २२ ऑगस्ट २०१२ 
ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे ; 

" उक्त विकास योजना ” मंजुरीच्या दिनांक २२ ऑगस्ट २०१२ च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या 
नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे. 


नोंद 


" 


» 


" मौजे सिन्नर , जिल्हा नाशिक येथील नवीन सर्व्हे क्रमांक ९९ ६ / १ ( जुना सर्हे क्रमांक १२ ९ ४ ) व नवीन सर्हे क्रमांक ९९ ६ / ५ ( जुना 
सर्व्हे क्रमांक १२ ९ ४ ) मधील एकूण ०.४३ हेक्टर आरक्षण क्रमांक ६५ “ पार्किंग ” यासाठी आरक्षित क्षेत्र उक्त आरक्षणातून वगळून नकाशात 
दर्शविल्यानुसार “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट करण्यात येत आहे " . 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना / भाग नकाशा मुख्याधिकारी , सिन्नर नगरपरिषद , सिन्नर , जिल्हा नाशिक यांच्या 
कार्यालयात , नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे . 


सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


देवदत्त रहाणे , 


> 


कक्ष अधिकारी , 
महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032 


dated , 18th January 2022 


Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


NOTIFICATION 


No. TPS - 1120 / 1417 / CR - 51 / UD - 09 / 2021.- Whereas , Development Plan of Sinnar ( Original Limit ) 
( Second Revised ) City has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department's 
Notification No. TPS - 1112 / 375 ( N ) / CR - 61 ( N ) / Recon . No. 40 / 12 / UD - 9 , dated 22nd August 2012 and 
has come into force with effect from dated 1st October 2012 ( hereinafter referred to as " the said 
Development Plan " ) under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
( Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as " the said Act " ) and Excluded Part of the 
said Development Plan has been sanctioned by the Government vide Urban Development 
Department's Notification No. TPS - 1112 / 375 ( N ) / CR - 61 ( N ) / Recon . No. 40 / 12 / UD - 9 , dated 21st January 
2015 and has come into force with effect from 2nd July 2015 ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २७ ते फेब्रुवारी २ , ०२२ / माघ ७ - १३ , शके १ ९ ४३ 


3 


) 


and whereas , in the said Development Plan , Land bearing New Survey No. 996 pt . and old 
Survey No. 1074 pt . of mouje Sinnar ( hereinafter referred to as " the said Land " ) are reserved as 
Site No. 65 " Parking ” ( hereinafter referred to as “ the said Reservation " ) ; 


and whereas , the Sinnar Municipal Council , Sinnar being the Planning Authority ( hereinafter 
referred to as " the said Planning Authority ' ) vide its General Body Resolution No. 648 , dated the 
28th May 2020 has resolved to delete land bearing New Survey No. 996/1 ( Old Survey No. 1294 ) 
and New Survey No. 996/5 ( Old Survey No. 1294 ) total area admeasuring 0.43 hectare from the 
said reservation and to include the same in Residential Zone . Accordingly , after following all the legal 
procedures as per the provisions of sub - section ( 1 ) of Section 37 of the said Act , submitted a 
modification proposal to the Government for its sanction ( hereinafter referred to as " the said Proposed 
Modification " ) vide this letter dated 1st December 2020 ; 


and whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the Proposed Modification should be 
sanctioned ; 


and whereas , the Land Owner of the said lands New Survey No. 996/1 and 996/5 have deposited 
Rs . 7,15,650 towards the 50 per cent Government share of 5 per cent premium amount as per the 
value of the said land as prescribed in the Annual Statement of Rates ( ASR ) for the year 2021-22 
in the Government Treasury on 23rd December 2021 through the Assistant Director of Town Planning , 
Nashik Branch , Nashik and remaining 50 per cent of the 5 per cent premium amount of Rs . 7,15,650 
payable to the Planning Authority has been deposited with the Chief Officer , Sinnar Municipal Council , 
Sinnar on 23rd December 2021 ; 


Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of 
the said Act , the Government hereby sanctions the said Proposed Modification and for that purpose 
amends the aforesaid Notification , dated 22nd August 2012 as follows . 


In the Schedule of Modifications appended to the Notification , dated 22nd August 2012 sanctioning 
the said Development Plan the following new entry shall be added after the last entry - 


ENTRY 


" The land bearing New Survey No. 996/1 ( Old Survey No. 1294 ) and New Survey No. 996/5 
( Old Survey No. 1294 ) of Mouje Sinnar admeasuring 0.43 hectare area is deleted from site No. 65 
" Parking " and included in “ Residential Zone " as shown on the plan " . 


A copy of the said Notification alongwith the part plan showing the aforesaid sanctioned 
modification shall be available for inspection of the General Public , in the office of the Chief Officer , 
Sinnar Municipal Council , Sinnar , District Nashik during Office hours on all working days for a period 
of one month . 


This Notification shall also be available on the Government's website www.maharashtra.gov.in 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DEODATTA RAHANE , 
Section Officer to Government . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २७ ते फेब्रुवारी २ , ०२२ / माघ ७ - १३ , शके १ ९ ४३ 


- 


सदस्य - सचिव , प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक , नगररचना यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये 

सूचना 
क्रमांक नावि / प्र.छा.स. / प्रा.यो . अहमदनगर / कलम २० ( ३ ) / मौजे कोपरगाव , तालुका कोपरगाव / सर्व्हे नंबर १२५ पै . व १२६ पै . / १४ / 

, 

पै 
२०२२.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) मधील 
तरतुदींनुसार अहमदनगर जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यास “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे ) शासनाने दिनांक १४ जुलै 
२००५ रोजी मंजूर केली असून , ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००५ पासून अंमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे कोपरगाव , तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर येथील गट नंबर १२५/१ ते 
१२५/४ व १२६/१ , १२६/२ मधील एकूण १२.३३ हेक्टर क्षेत्र ( यापुढे ज्यास “ उक्त जमीन " असे संबोधले आहे ) “ शेती विभागात ” समाविष्ट 


, 


आहे ; 


, 


, 


आणि ज्याअर्थी , राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५ / प्र . क्र . 
४ ९ / १५ / नवि -१३ , दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास “ उक्त शासन निर्णय " 
असे संबोधले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती ” गठित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट - कलम ( २ ) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमिनी “ शेती विभागातून ” वगळून , खालील 
अटींच्या अधीन राहून , “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून त्याअनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक 
आहे ( यापुढे ज्यास “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित “ प्रस्ताव छाननी समितीचे ” मत झाले आहे . 

( १ ) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील . 
( २ ) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक 

राहील . 
( ३ ) 

सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही . फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत भविष्यात 

काही वाद उद्भवल्यास त्यास सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील . 
( ४ ) विषयांकित जमिनीमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसंज्ञेमध्ये येत नाहीत , याबाबत वन विभागाकडून ' ना - हरकत दाखला ' 

घेणे आवश्यक राहील . 
( 4 ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र “ सार्वजनिक सुविधांसाठी ” प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे . 
( ६ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा , सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन 

यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील . 
( ७ ) Rainwater Harvesting , Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर ) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर 

जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात , 
( ८ ) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . तसेच 

विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना 

पडताळणी करण्यात यावी . 
( ९ ) संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या पत्रात नमूद बाबींची पूर्तता अर्जदार 

यांनी करणे व उक्त पत्रातील अटी बंधनकारक राहतील . 
( १० ) विषयांकित प्रकरणी सर्व्हे नंबर १२१ पै . या जमिनीच्या तात्पुरत्या अभिन्यासामधून ९ .० मीटर रुंदीचे दोन दक्षिणोत्तर दोन रस्ते 

पोहोचमार्ग म्हणून प्रस्तावाखालील जागेच्या हद्दीपर्यंत प्रस्तावित आहे . मात्र सद्यस्थितीत अभिन्यास अंतिम मंजुरी प्राप्त नसल्याने 
पोचमार्गाच्या अनुषंगाने पूर्तता होणेच्या दृष्टीने सदर सर्व्हे नंबर १२१ पै . या जमिनीचे क्षेत्रास अंतिम मंजुरी प्राप्त झाल्याशिवाय 

फेरबदल प्रस्तावांतर्गत जमिनींना अन्य मार्गाने विहित रुंदीचा पोहोचमार्ग उपलब्ध करून घेतल्याशिवाय सदर प्रकरणी 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २० ( ४ ) चे तरतुदींनुसार अंतिम अधिसूचना निर्गमित 
करण्यात येऊ नये . 


अथवा प्रस्तुत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २७ ते फेब्रुवारी २ , ०२२ / माघ ७ - १३ , शके १ ९ ४३ 


५ 


> 


( ११ ) विषयांकित जमिनींमधून जलसंपदा विभागाची पाटचारी जात असल्यामुळे जलसंपदा विभागाकडील दिनांक २८ डिसेंबर २०२१ 

चे पत्रातील अट क्रमांक ४ मध्ये नमूद केल्यानुसार अर्जदार यांनी रुपये २५,०७,६५१ इतक्या रकमेचा भरणा करून त्याबाबत 
जलसंपदा विभागाचा दाखला प्राप्त करून घेऊन सादर करावा . त्याशिवाय उक्त अधिनियमाच्या कलम २० ( ४ ) अन्वयेची 
फेरबदलाबाबतची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यात येऊ नये . तसेच जलसंपदा विभागाचे उक्त पत्रातील अन्य अटी / शर्तीचे 

पालन करणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील . 
( १२ ) नगरपरिषदेकडील दिनांक १६ जून २०२१ रोजीच्या पत्रात नमूद अटीनुरूप योग्य ती कार्यवाही करणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक 

आहे . 
( १३ ) जास्त तीव्र उताराखालील ( १ : ५ पेक्षा जास्त उताराखालील ) व बांधकाम योग्य नसलेल्या क्षेत्रामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे विकसन 

अनुज्ञेय होणार नाही . त्याचप्रमाणे प्रस्तावाखालील जागेचे विकसन करताना क्षेत्रांतर्गत जागेची नैसर्गिक भूपृष्ठीय रचना , कंटूर 

या बाबी विचारात घेऊन अभिन्यासाची व त्या अंतर्गत रस्त्यांची आखणी नियोजित करणे आवश्यक राहील . 
( १४ ) सदर जागेचे विकसन करताना एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये नमूद केलेल्या सर्व तरतुदींचा विचार 

करणे आवश्यक राहील . 
( १५ ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय 

भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही . 
( १६ ) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील . 


तक्ता 


.. 


, 


अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड 
( अ ) अभिन्यास अंतिमत : मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ब ) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( क ) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ड ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( इ ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५ / प्र . क्र . ४ ९ / १५ / 
नवि -१३ , दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० ( २ ) , २० ( ३ ) व २० ( ४ ) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान 
केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट - कलम ( ३ ) अन्वये सहसंचालक , 
नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे . आणि त्याकरिता उक्त 
प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० 
दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत . 

हरकती / सूचना सहायक संचालक , नगररचना , अहमदनगर शाखा , अहमदनगर , सौ . सावित्रीबाई फुले व्यापारी संकुल हॉल , क्रमांक 
१०५ , पहिला मजला , आकाशवाणी केंद्राजवळ , सावेडी , अहमदनगर - ४१४ ००४ यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात . उक्त प्रस्तावित फेरबदल 
दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे . प्रस्तुत फेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त 
होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , नगररचना , अहमदनगर शाखा , 
अहमदनगर यांना “ अधिकारी ” म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे . “ अधिकारी ” यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य 
सचिव यांचेकडे सादर करावा . 


" 


, 


- 


" 


, 


प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 


सुलेखा वैजापूरकर , 

सदस्य - सचिव , 
प्रस्ताव छाननी समिती तथा 
सहसंचालक , नगररचना , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ४ जानेवारी २०२२ . 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २७ ते फेब्रुवारी २ , ०२२ / माघ ७ - १३ , शके १ ९ ४३ 


BY MEMBER SECRETARY , PROPOSAL SCRUTINY COMMITTEE AND 


1 


1 


1 


" 


JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

NOTICE 
No. NKDN / P.S.C. / R.P.Ahmednagar / Section 20 ( 3 ) / Mouje Kopargaon , taluka Kopargaon / S . No. 125 
( pt . ) and 126 ( pt . ) / 14 / 2022.- Whereas , the Government has sanctioned the Regional Plan for Ahmednagar 
district on dated 14th July 2005 ( hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ) under the provisions 
of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) and has 
came into force with effect from 1st October 2005 ; 

and whereas , in the said Regional Plan , the land bearing about 12.33 Hectare bearing Survey 
Nos . 125/1 to 125/4 and 126 , 126/2 of Mouje Kopargaon , taluka Kopargaon , district Ahmednagar ( hereinafter 
referred to as " the said Land " ) is included in " Agricultural Zone " ; 

and whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815 / CR - 49 / 15 / UD - 13 , dated 6th May 2015 
and dated 4th January 2016 ( hereinafter referred to as " the said Government Resolution " ) has issued the 
directives under Section 154 of the said Act , regarding the procedure to be followed under Section 20 of 
the said Act , for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans and for that 
purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee " ; 

and whereas , the “ Proposal Scrutiny Committee " constituted under the said Government Resolution , 
is of the opinion that , the said land shall be deleted from " Agriculture Zone " and proposed to be included 
in " Residential Zone " and accordingly it is necessary to modify the said Regional Plan ( hereinafter referred 
to as " the said Modification " ) in accordance with the provisions of sub - section ( 2 ) of Section 20 of the 
said Act , subject to the following conditions : 
( 1 ) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , 

dated 4th January 2016 . 
( 2 ) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in the said Government 

Resolution and Annexure with it . 
( 3 ) This permission does not confirm ownership of the said land . The Applicant will be completely 

responsible regarding any issue about ownership of the said Land . 
( 4 ) It shall be binding to get " No Objection Certificate " from the Forest Department prior to 

development of the said Land . 
( 5 ) While developing the said Land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space . 
( 6 ) Applicant / Developer shall make necessary self - contained arrangements to provide Water 

Supply , Waste Water Treatment , Solid Waste Disposal / Management while developing the 

said Land and after development of the said Land at his own cost . 
( 7 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and 

Solar Energy while developing the said Land . 
( 8 ) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the 

Land and Plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per Plot . This shall be verified at the 

time of final sanction to development . 
( 9 ) Conditions mentioned in the letter dated 17th November 2021 of Director of Town Planning , 

Maharashtra State , Pune are binding to the Applicant . 
( 10 ) Two North - South , 9.00 meter wide road from sanctioned tentative layout of Survey No. 121 of 

Southern side has taken as acess / approach roads to the land under reference . However , final 
demarcated layout of S. No. 121 is yet not sanctioned , hence , Notification under Section 121 , or 
the Applicant should make available the acess / approach road of appropriate width to the land 

under reference . 
( 11 ) Chief Engineer , Irrigation Department , Nashik has given their remarks vide letter dated 28th 

December 2021. Accordingly Applicant has to deposits Rs . 25,07,651 to Executive Engineer , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भागएक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २७ ते फेब्रुवारी २ , ०२२ / माघ ७ - १३ , शके १ ९ ४३ 


Nashik Irrigation Circle , Nashik by Demand Draft Notification under Section 20 ( 4 ) should not 
be issued unless Applicant should submit the receipt of the same amount from the Irrigation 
Department , Conditions mentioned in the letter dated 28th December 2021 are binding on 

Applicant 
( 12 ) Conditions mentioned in the letter dated 16th June 2021 of Kopargaon Municipal Council is 

binding on Applicant . 
( 13 ) No Development will be permissible in the land having steep slope more than 1 : 5 and in land 

which is not suitable for construction . The development of land and the internal roads within , is 

to be done considering the natural geography of the land and its contour . 
( 14 ) All provisions mentioned in the UDCPR are binding while developing this Land . 
( 15 ) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall not be 

issued unless all the basic amenities are fully developed in the said Land . 
( 16 ) It shall be binding to sale layout Plots / Flats of the said Land as per table given below. 

Table 
Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure 
( a ) After sanction of final layout 

Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats 

shall be permissible . 
( b ) After approximate 40 per cent 

Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
C ( c ) After approximate 60 per cent 

Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
( d ) After approximate 80 per cent 

Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
) ( e ) After approximate 100 per cent 

Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
and whereas , as per the provision of sub - section ( 1 ) of Section 151 of the said Act , Government vide 
Notification No. TPS - 1815 / CR - 49 / 15 / UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 
20 ( 2 ) , 20 ( 3 ) and 20 ( 4 ) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning . 

Now , therefore , in exercise of the powers delegated by the Government in this regard , as per Section 
20 ( 3 ) of the said Act , the Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik by this notice , declares 
intention to make the said modification in the said Regional Plan and for the proposed said modification 
invites Suggestions / Objections from the public in writing within 30 days from the date of publication of 
this notice in the Maharashtra Government Gazette . 

The Suggestions / Objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning , 
Ahmednagar Branch , Smt . Savitribai Phule Commercial Complex , Hall No. 105 , First Floor , Near 
Aakashwani , Savedi , Ahmednagar - 414004 . The plan showing the proposed said modification is kept open 
for inspection to the public during office hours in their office . Ragarding the proposed said modification 
Assistant Director of Town Planning , Ahmednagar Branch , Ahmednagar is appointed as the " Officer ” to 
hear the Suggestions / Objections received within the stipulated period and after following legal procedure , 
the " Officer " shall submit the report thereon to the Member Secretary . 


1 


This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in 


SULEKHA VAIJAPURKAR , 

Member - Secretary , 
Proposal Scrutiny Committee and 
Joint Director of Town Planning , 

Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 4th January 2022 . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भागएक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २७ ते फेब्रुवारी २ , ०२२ / माघ ७ - १३ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ अन्वये . 


जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे नाशिक 


2 


प्रकरण क्रमांक ६ ९ / १७ 


अधिसूचना 


सर्व्हे नंबर / 


अंदाजित क्षेत्र 


जिल्हा नाशिक 


गट नंबर 


१ 


२ 


चौ . मी . 


७५८ / १ - अ / १ - अ +२ ते ३ 


४००.०० 


( प्लॉट नंबर ९ / २ पै . ) 
( कमी जास्त पत्रकाप्रमाणे नवीन 


क्रमांक भूसं / कक्ष -१० / ३ / कावि -१५ / २०२२.- ज्याअर्थी , समुचित शासन 
असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम 
( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१११६ / सीआर -१४० / युडी - ९ , दिनांक ९ 
जानेवारी २०१७ रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


सर्व्हे नंबर ७५८ / १ - अ / १० ) 


एकूण क्षेत्र .. 


४००.०० 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : ३० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : ३० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता 


समाजाला होणारे लाभ : दळणवळणाची सुविधा निर्माण होईल . 


आणि ज्याअर्थी , नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम 
१५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , ( कोणताही असल्यास ) 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
चे कलम १२६ ( ४ ) नुसार उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही . 


अनुसूची - चार 


" 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही . 


, 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे 

; 


टीप.- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
क्रमांक २ , नाशिक यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल . 


" 


सूरज मांढरे , 


जिल्हाधिकारी , नाशिक . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
क्रमांक २ , नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


नाशिक . १२ जानेवारी २०२२ . 

, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २७ ते फेब्रुवारी २ , ०२२ / माघ ७ - १३ , शके १ ९ ४३ 


९ 


अनुसूची - एक 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


कलम १ ९ अन्वये . 


जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे कामटवाटे 


अधिसूचना 


प्रकरण क्रमांक १६/१७ 


जिल्हा नाशिक 


सर्व्हे नंबर / 


अंदाजित क्षेत्र 


गट नंबर 


१ 


२ 


चौ . मी . 


३४ पै . 


३५५.५० 


एकूण क्षेत्र .. 


३५५.५० 


क्रमांक भूसं / कक्ष -१० / ३ / कावि -१८ / २०२२.- ज्याअर्थी , समुचित शासन 
असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम 
( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -११ ९ १ / ३५ / सीआर -८८ / युडी - ९ , दिनांक २८ 
जून १ ९९ ३ रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे 
की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


अनुसूची - दोन 


, 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : १८ मीटर डी . पी . रोडकरिता 


“ 


לל 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : १८ मीटर डी . पी . रोडकरिता 


समाजाला होणारे लाभ : दळणवळणाची सुविधा निर्माण होईल . 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही . 


अनुसूची - चार 


आणि ज्याअर्थी , नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम 
१५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , ( कोणताही असल्यास ) 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
चे कलम १२६ ( ४ ) नुसार उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही . 
उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , क्रमांक 
२ , नाशिक यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल . 


" 


टीप.- संयुक्त मोजणी नकाशावरील उक्त लाल रंगाच्या तिरक्या 
रेषांनी दर्शविलेला १८ मीटर रुंद विकास योजना रस्ता हा काही 
प्रमाणात पश्चिम बाजूस स्थलांतरित झाला असल्याचे निदर्शनास येते . 
त्यामुळे मंजूर विकास योजनेनुसार प्रस्तावित रस्त्याच्या आखणीत 
तफावत दिसून येते . याबाबत म . आयुक्त , नाशिक महानगरपालिका 

, 
यांचेकडील अधिसूचना दिनांक २० डिसेंबर २०२१ अन्वये प्रस्तावित 
१८ मीटर रुंद विकास योजना रस्त्याच्या संरेषा बदलास नकाशानुसार 
मंजुरी देण्यात आली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


“ 


" 


सूरज मांढरे , 
जिल्हाधिकारी , नाशिक . 


, 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
क्रमांक २ , नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


नाशिक , १२ जानेवारी २०२२ . 


, 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २७ ते फेब्रुवारी २ , ०२२ / माघ ७ - १३ , शके १ ९ ४३ 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

चे 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


कलम १ ९ अन्वये . 


जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे मखमलाबाद शिवार 


अधिसूचना 


जिल्हा नाशिक 


प्रकरण क्रमांक १८/२०१६ 


सर्व्हे नंबर / 


अंदाजित क्षेत्र 


- 


गट नंबर 


१ 


२ 


चौ . मी . 


४३४ / २ + ५ / १ 


६४०.५० 


क्रमांक भूसं / कक्ष -१० / ३ / कावि -२१ / २०२२.- ज्याअर्थी , समुचित शासन 
असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम 
( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -११ ९ १ / ३५ / सीआर -८८ / युडी - ९ , दिनांक २८ 
जून १ ९९ ३ रोजी अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


एकूण क्षेत्र .. 


६४०.५० 


अनुसूची - दोन 


“ 


" 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


" 


प्रकल्पाचे नाव : 30 मीटर रुंद विकास योजना रस्त्याकरिता 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : 30 मीटर रुंद विकास योजना 


रस्त्याकरिता . 


समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पायाभूत 
सुविधा उपलब्ध होईल . 


. 


आणि ज्याअर्थी , नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम 
१५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , ( कोणताही असल्यास ) 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
चे कलम १२६ नुसार उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही . 


अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही . 


“ 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


टीप.- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
वैतरणा जलविद्युत प्रकल्प , नाशिक यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता 


, 


" 


येऊ शकेल . 


सूरज मांढरे , 


जिल्हाधिकारी , नाशिक . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
वैतरणा जलविद्युत प्रकल्प , नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


नाशिक , १७ जानेवारी २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २७ ते फेब्रुवारी २ , ०२२ / माघ ७ - १३ , शके १ ९ ४३ 


११ 


अनुसूची - एक 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


कलम १ ९ अन्वये . 


जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे नाशिक 


> 


अधिसूचना 


प्रकरण क्रमांक २३/१७ 


जिल्हा नाशिक 


सर्व्हे नंबर / 


अंदाजित क्षेत्र 


गट नंबर 


- 


१ 


२ 
चौ . मी . 


६ ९ / १ 


३४५.०० 


६ ९ / २ 


७६२.०० 


६ ९ / ३ 


२ ९ ३.०० 


क्रमांक भूसं / कक्ष -१० / ३ / कावि -११२१ / २०२१.– ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ 
च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -११ ९ १ / ३५ / सीआर -८८ / 
युडी - ९ , दिनांक २८ जून १ ९९ ३ रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक " मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची “ दोन ” मध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


एकूण क्षेत्र .. 


१४००.०० 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


“ 


प्रकल्पाचे नाव : ३० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता 


“ 


> 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : ३० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता 


समाजाला होणारे लाभ : दळणवळणाची सुविधा निर्माण होईल . 

अनुसूची - तीन 


आणि ज्याअर्थी , नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम 
१५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , ( कोणताही असल्यास ) 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
चे कलम १२६ ( ४ ) नुसार उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही . 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही . 
टीप.- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
क्रमांक २ , नाशिक यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल . 


, 


सूरज मांढरे , 


जिल्हाधिकारी , नाशिक . 


नाशिक , २ ९ डिसेंबर २०२१ . 


" 


“ 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


" 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ अन्वये . 


अधिसूचना 


जिल्हा नाशिक 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
क्रमांक २ , नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


क्रमांक भूसं / कक्ष -१० / ३ / कावि -२० / २०२२.- ज्याअर्थी , समुचित शासन 
असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भागएक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २७ ते फेब्रुवारी २ , ०२२ / माघ ७ - १३ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : १८ मीटर रुंद विकास योजना रस्ता 


" 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : १८ मीटर रुंद विकास योजना रस्ता 


हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम 
( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -११ ९ १ / ३५ / सीआर -८८ / युडी - ९ , दिनांक २८ 
जून १ ९९ ३ रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे 
की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


" 


, 


समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पायाभूत 
सुविधा उपलब्ध होईल . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही . 

अनुसूची - चार 


आणि ज्याअर्थी , नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम 
१५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , ( कोणताही असल्यास ) 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
चे कलम १२६ नुसार उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही . 
टीप.- उक्त जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
वैतरणा जलविद्युत प्रकल्प , नाशिक यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता 
येऊ शकेल . 


" 


सूरज मांढरे , 


जिल्हाधिकारी , नाशिक . 


नाशिक , १७ जानेवारी २०२२ . 


" 


“ 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
' पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ अन्वये . 


> 


“ 


" 


अधिसूचना 


जिल्हा धुळे 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
वैतरणा जलविद्युत प्रकल्प , नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


, 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


क्रमांक भूसं / सुजाकियो / कावि -२ / एसआर -१४ / २०१ ९.– ज्याअर्थी , 
उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांनी खालील परिशिष्ट -१ मध्ये 
नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
चे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० रोजी प्रारंभिक अधिसूचना 
काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीचा , अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे नाशिक 


प्रकरण क्रमांक ११/२०१७ 


सर्व्हे नंबर / 


अंदाजित क्षेत्र 


गट नंबर 


१ 


चौ . मी . 


२५४ / २ - क पै . 


६ ९ ३.०० 


आणि ज्याअर्थी , उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांनी सदर 
प्राथमिक अधिसूचनेवर एकही हरकत प्राप्त झालेली नाही म्हणून यथोचित 
चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ 
अन्वये समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी , धुळे यांना सादर केलेला 
आहे , सदर अहवाल विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 


एकूण क्षेत्र .. 


६ ९ ३.०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २७ ते फेब्रुवारी २ , ०२२ / माघ ७ - १३ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


> 


उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री 
पटली आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट 
कलम ( १ ) च्या उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


अनुसूची -१ - चालू 

संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


गट नंबर 


पोट 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


एकूण 
क्षेत्र 


खराब 


१ 


२ 


३ 


४ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( अ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , धुळे 
भाग , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


४४७/१ 
४४७/२ 


} 


० ३ ९ 


० 


00 


० ३ ९ 


सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय 
अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध 
राहतील . 


४६८/२ 


O 


० ६६ 


०६ ९ 


४५२ / २ - ब 


० ७ ९ 


० ३४ 


१ १३ 


४५२ / २ - अ 


० ७ ९ 


० ३४ 


१ १३ 


अनुसूची - १ 
जिल्हा धुळे , तालुका धुळे , मौजे वेल्हाणे ( कुं . ) 


एकूण 


७ ५७ 


० ७१ 


८ २८ 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


अनुसूची - २ 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


पोट 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


एकूण 
क्षेत्र 


खराब 


१ 


३ 


४ 


२ 
हे , आर 


हे . आर 


हे . आर 


४३६ 


० ३ ९ 


० 


00 


० ३ ९ 


४३७ 


० ६३ 


O 


00 


० ६३ 


४३८ 


० १ ९ 


00 


० १ ९ 


४७३ 


० ३५ 


O 


00 


० ३५ 


४७८/१ 


} 


० ५१ 


O 


० 


00 


० ५१ 


४७८/२ 


४७ ९ 


० ४५ 


O 


00 


० ४५ 


प्रकल्पाचे नाव : सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना , 
तालुका धुळे , जिल्हा धुळे . 

प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे वेल्हाणे ( कुं . ) , तालुका धुळे , जिल्हा 
धुळे सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत भवानी 
बेसिन धरणाच्या पायासाठी व बुडीत क्षेत्रासाठी . 

अनुसूची - ३ 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन क्षेत्राबाबतचा तपशील निरंक 
आहे . 

अनुसूची - ४ 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा 
तपशील निरंक आहे . 

अनुसूची - ५ 

प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 
सदर प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 

जलज शर्मा , 

जिल्हाधिकारी , धुळे . 
नाशिक , २७ डिसेंबर २०२२ . 


४८०/१ 


० ३० 


O 


00 


० ३० 


४८०/२ 


० २ ९ 


O 


०० 


० २ ९ 


1 


४८१/१ 
४८१/२ 


१ ६२ 


० 


00 


} 


१ ६२ 


४४५/१ 
४४५/२ 
४४५/३/१ 
४४५/३/२ 
४४५/३/३ 
४४५/४ 
४४५/५ 
४४५/६ 


० २१ 


0 


00 


० २१ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २७ ते फेब्रुवारी २ , ०२२ / माघ ७ - १३ , शके १ ९ ४३ 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 


अनुसूची - १ 
जिल्हा धुळे , तालुका धुळे , मौजे सोनगीर 


कलम १ ९ अन्वये . 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


अधिसूचना 


पोट 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


एकूण 
क्षेत्र 


खराब 


जिल्हा धुळे 


१ 


२ 


३ 
हे , आर 


४ 
हे . आर 


हे . आर 


- 


१०० / २ - अ 


१ ६६ 


o 


00 


१६६ 


: 


१०० / २ - ब 


१ ५८ 


० ४ ९ 


२ ०७ 


एकूण 


३ २४ 


० ४ ९ 


३ ७३ 


अनुसूची - २ 

२ 


क्रमांक भूसं / सुजाकियो / कावि -२ / एसआर -१ / २०२०.- ज्याअर्थी , 
उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांनी खालील परिशिष्ट -१ मध्ये 
नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
चे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२० रोजी प्रारंभिक अधिसूचना 
काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीचा , अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


" 


प्रकल्पाचे नाव : सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना , 
तालुका धुळे , जिल्हा धुळे . 

प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे सोनगीर , तालुका धुळे , जिल्हा धुळे 
सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत जामफळ धरणाच्या 
पायासाठी व बुडीत क्षेत्रासाठी . 

अनुसूची - ३ 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी , उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांनी सदर 
प्राथमिक अधिसूचनेवर एकही हरकत प्राप्त झालेली नाही म्हणून 

यथोचित 
चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ 
अन्वये समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी , धुळे यांना सादर केलेला 
आहे , सदर अहवाल विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील निरंक 
आहे . 


अनुसूची - ४ 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री 


पटली आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट 
कलम ( १ ) च्या उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा 
तपशील निरंक आहे . 


. 


अनुसूची - ५ 


प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( अ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , धुळे 
भाग , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


सदर प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 


जलज शर्मा , 


सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय 


जिल्हाधिकारी , धुळे . 


अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध 


नाशिक , २७ डिसेंबर २०२१ . 

. 


राहतील . 


उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


वाचले : फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १७४ 


क्रमांक कार्या . / एम.ए.जी. - २ / ७४२ / २०२१.- ज्याअर्थी , खालील नमूद केलेल्या अकस्मात मृत्यू प्रकरणांमध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १७४ मधील तरतुदीनुसार मृत व्यक्तींचे मृत्यूचे वर्गीकरण करणेकामी उपविभागीय पोलीस अधिकारी , शिर्डी विभाग , शिर्डी / श्रीरामपूर विभाग , श्रीरामपूर यांचेमार्फत प्रस्ताव या कार्यालयास प्राप्त झालेले आहेत . तसेच प्रस्तुत प्रकरणात संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावासमतचे अकस्मात मृत्यूचे चौकशी अहवाल , चौकशी कागदपत्रे , वैद्यकीय अधिकारी यांचे अहवाल इत्यादी तपासणी करण्यात आलेली आहे व ज्या मृत व्यक्तीचे नातेवाईक / आप्तांना अकस्मात मृत्यूबद्दल काही तक्रार अगर हरकत आहे किंवा कसे , हे अंतिम समरी आदेश पारित करणेपूर्वी जाणून घेणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी , सोबत जोडलेल्या अनुसूचीत नमूद अकस्मात मृत्यू प्रकरणातील मृत व्यक्तींच्या जवळचे नातेवाईकास किंवा अन्य हितसंबंधितांस काही हरकत अगर तक्रार असल्यास ही नावे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात किंवा अहमदनगर जिल्ह्याचे अधिकृत संकेतस्थळ https : /ahmednagar.nic.in वर प्रसिद्ध झालेपासून १५ दिवसांच्या आत उपविभागीय दंडाधिकारी , शिर्डी भाग , शिर्डी , तालुका राहता , जिल्हा अहमदनगर यांचे कार्यालयात समक्ष हजर राहून किंवा रजिस्टर पोस्टाद्वारे लेखी स्वरूपात सादर करावे . नमूद खालील मृत व्यक्तीच्या जवळच्या नातेवाईकांकडून मुदतीत हरकती अगर सूचना प्राप्त न झाल्यास मृत व्यक्तीच्या मृत्यूबाबत त्यांचे जवळचे नातेवाईकांची कोणाची काहीही हरकत नाही असे समजण्यात येऊन फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १७४ नुसार व उपलब्ध कागपत्रांच्या आधारे मृत्यूच्या वर्गीकरणाबाबत अंतिम आदेश पारित करण्यात येतील , याची संबंधित मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांनी नोंद घ्यावी . 


परिशिष्ट 


अ.क्र . एस.आर. नबर 


पोलीस स्टेशन 


अ . म . र . नं . 


मयताचे नाव , वय व पत्ता 


मयत दिनांक 


मयत ठिकाण 


मृत्यूचे कारण 


मृत्यूचे कारण मराठी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २७ ते फेब्रुवारी २ , २०२२ / माघ ७ - १३ , शके १ ९ ४३ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१ २०३/२०२१ 


शिर्डी 


२२/२०२१ 


६-६-२०२१ 


प्रवरा ग्रामीण रुग्णालय , 


अक्षय राजेद्र शिलेदार , वय १८ वर्षे , राहणार मढी बु . , तालुका कोपरगाव , 
जिल्हा अहमदनगर . 


Death 
due 
to 
Snake 
Bite 
सर्पदंशाने 
मृत्यू and its Complications . 


लोणी . 


२ २०४/२०२१ 


कोपरगाव तालुका २३/२०२१ 


२०-६-२०२१ 


Death due to Drowning 


पाण्यात बुडून मृत्यू 


लोकेश ढेमा चव्हाण , वय ३० वर्षे , राहणार बक्तेरिया , तालुका सेंधवा ( म.प्र . ) . 


ग्रामीण रुग्णालय , कोपरगाव . 


३ २०५/२०२१ 


कोपरगाव तालुका १५/२०२१ 


११-५-२०२१ 


Death due to Hanging 


गळफास 
घेतल्याने 
मृत्यू 


ग्रामीण रुग्णालय , कोपरगाव . 


शंकरलाल जोधराम चौधरी , वय २५ वर्षे , 

, राहणार जालेराकुरण , तारणीवाडा , जिल्हा जिलोर ( राजस्थान ) , हल्ली राहणार सुरेगाव , तालुका कोपरगाव . 


hb 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


36 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


४ २०६/२०२१ 


कोपरगाव तालुका ४/२०२१ 


एक 
अनोळखी 
पुरुष 
, 
वय 
अंदाजे ५५ ते 

६० नाव गाव माहीत नाही . 


२४-१-२०२१ कोळपेवाडी , 

तालुका कोपरगाव . 


Death due to coronary हृदयविकाराचे तीव्र Heart Artery Disease झटक्याने मृत्यू . Heart Attack . 


५ २०७/२०२१ 


कोपरगाव तालुका २५/२०२१ 


४-७-२०२१ 


खिर्डी गणेश शिवार , 


डोक्याला गंभीर दुखापत 


तालुका कोपरगाव 


Death due to head injury with polytrauma . 


सौ.सुजाता विलास धनेश्वर , वय ३५ वर्षे , राहणार रिध्दी - सिध्दीनगर , कोपरगाव , तालुका कोपरगाव , . 


होऊन मृत्यू . 


रेल्वे लाईन . 


६ २०८/२०२१ 


कोपरगाव 
तालुका 
६१/२०२० 


Death due to coronary 


हृदयविकाराचे तीव्र झटक्याने 


दुधकल्या बलांड्या भोसले , वय ६५ वर्षे , राहणार पढेगाव , तालुका कोपरगाव , 


२०-१२-२०२० ग्रामीण रुग्णालय , 

कोपरगाव . 


artery disease . 


मृत्यू . 


जिल्हा अहमदनगर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २७ ते फेब्रुवारी २ , ७२२ / माघ ७ - १३ , शके १ ९ ४३ 


७ २० ९ / २०२१ 


कोपरगाव तालुका ४५/२०२० 


४ - ९ -२०२० 


ग्रामीण रुग्णालय , कोपरगाव . 


Death due to Poisioning विषारी औषध सेवन केल्याने 

मृत्यू . 


मिलींद पोपट पवार , वय ३७ वर्षे , राहणार पढेगाव , तालुका कोपरगाव , 
जिल्हा अहमदनगर . 


८ २१०/२०२१ 


कोपरगाव तालुका २ ९ / २०२१ 


८-७-२०२१ 


प्रवरा हॉस्पिटल , लोणी 


Death due to Snake 


सर्पदंशाने मृत्यू 


Bite . 


संगिता अशोक राशिनकर , वय ४१ वर्षे , राहणार दहेगाव बोलका , तालुका 
कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर . 


९ २११/२०२१ 


कोपरगाव तालुका ५२/२०२० 


७-११-२०२० 


Death due to drowning 


पाण्यात बुडून मृत्यू 


दत्तात्रय उत्तम मोरे , वय ५० वर्षे , राहणार नाटेगाव , तालुका कोपरगाव , 


येसगाव शिवार , 
कोल्हापूर 
बंधारा 
, 
तालुका कोपरगाव . 


जिल्हा अहमदनगर . 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० २१२/२०२१ 


कोपरगाव तालुका १६/२०२१ 


भेरू लाडू 


१२-५-२०२१ 


Death due to coronary 


हृदयविकाराचे तीव्र 


ग्रामीण रुग्णालय , कोपरगाव . 


Artery Disease . 


झटक्याने मृत्यू . 


मेवाड , वय ३५ वर्षे , राहणार राजका देवरिया , तालुका हुरडा , जिल्हा भिलवाडा ( राजस्थान ) , हल्ली मुक्काम धोत्रे , तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर . 


११ २१३/२०२१ 


कोपरगाव तालुका ५०/२०२० 


अनोळखी पुरूष , 


२०-१०-२०२० गट नं . ४०२/१ शिवारचे 

विहिरीमध्ये . 


Death due to Drowning 


पाण्यात बुडून मृत्यू 


वय अंदाजे ३५ ते ४० वर्षे , नाव गाव माहीत नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २७ ते फेब्रुवारी २ , ७२२ / माघ ७ - १३ , शके १ ९ ४३ 


१२ २१४/२०२१ 


कोपरगाव तालुका ३७/२०२० 


२६-७-२०२० 


हृदयविकाराचे तीव्र 


नवनाथ रघुनाथ खंडीझोड , वय ४५ वर्षे , राहणार वेस , तालुका कोपरगाव , 
जिल्हा अहमदनगर . 


श्री साईबाबा हॉस्पिटल , 
शिर्डी , तालुका राहाता . 


Death due myocardial Infraction . 


झटक्याने मृत्यू . 


१३ २१५/२०२१ 


शिर्डी 


७२/२०१८ 


६-७-२०१८ 


गळफास 
घेतल्याने 
मृत्यू 


सिमा ऊर्फ निशा लोकेश चौधरी , वय ३२ वर्षे , भागिरथपुरा , इन्दौर , म.प्र . 


हॉटेल साई वत्सला 
, रूम नं . २० ९ , शिर्डी . 


Death due to Asphxia 
Due to Hanging . 


१४ २१६/२०२१ 


शिर्डी 


४८/२०२० 


२६ - ९ -२०२० 


प्रवरा हॉस्पिटल , लोणी 


अज्ञात विषारी औषधाने 


Death due to Unknown Poisonous Compound 


प्रविण चांगदेव नवले , वय ३३ वर्षे , राहणार खोपड़ी तालुका कोपरगाव , 


मृत्यू 


जिल्हा अहमदनगर . 


a 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


26 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१५ २१७/२०२१ 


कोपरगाव तालुका २८/२०२१ 


२१-६-२०२१ 


अतुल लक्ष्मण शेळके , वय २३ वर्षे , राहणार करंजी , तालुका कोपरगाव , 


दिनानाथ मंगेशकर 
हॉस्पिटल 
, 
पुणे 
. 


Death due topolytrauma फुप्फुसांना अनेक इजा with lungs contatsions होऊन 

मृत्यू . 
acute respiratory distress syndrome with septie shock . 


जिल्हा अहमदनगर . 


१६ २१८/२०२१ 


कोपरगाव 
तालुका 
२६/२०२१ 


२३-४-२०२१ 


पाण्यात बुडून मृत्यू 


आयुब महमद शेख , वय ४५ वर्षे , राहणार वाकडी , तालुका राहाता , जिल्हा अहमदनगर . 


ग्रामीण रुग्णालय , 
श्रीरामपूर 
. 


Death due to Asphyxia due to Drowning in 


Water . 


१७ २१ ९ / २०२१ 


श्रीरामूपर तालुका २ ९ / २०२१ 


अर्चना गणेश वाघ , 


२२-५-२०२१ 


साखर कामगार 


Death due to Cardiac 


विजेच्या धक्क्याने मृत्यू . 


वय २४ वर्षे , 


हॉस्पिटल 
, 
श्रीरामपूर 
. 


arrest due to electric 


shock . 


राहणार 
चितळी , तालुका राहाता , 
जिल्हा अहमदनगर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २७ ते फेब्रुवारी २ , ०२२ / माघ ७ - १३ , शके १ ९ ४३ 


१८ २२०/२०२१ 


श्रीरामूपर तालुका ३४/२०२१ 


१०-६-२०२१ 


पाण्यात बुडून मृत्यू 


राजेंद्र आण्णासाहेब लहारे , वय ४६ वर्षे , 
राहणार वाकडी , तालुका राहाता , 
जिल्हा अहमदनगर . 


साखर कामगार हॉस्पिटल , Death due to Asphyxia श्रीरामपूर , 

due to drowning in तालुका श्रीरामपूर . 

water . 


१ ९ २२१/२०२१ 


श्रीरामपूर तालुका ६/२०२१ 


१८-१-२०२१ 


डोक्यास आणि छातीला 


रणवीर बालेश्वर सहाणी , वय ३० वर्षे , राहणार नारायणपूर , बिहार , हल्ली राहणार चितळी स्टेशन , तालुका राहाता , जिल्हा अहमदनगर . 


साखर कामगार हॉस्पिटल , Death due to head श्रीरामपूर , 

injury and chest injury . तालुका श्रीरामपूर . 


मार लागून मृत्यू . 


२० २२२/२०२१ 


श्रीरामपूर तालुका ६५/२०२० 


३१-११-२०२० ससून हॉस्पिटल , पुणे 


सुनिल शिवाजी जाधव , वय ३० वर्षे , राहणार सोनारवाडी , तालुका बार्शी , 
जिल्हा 
सोलापूर 
. 


Bilateral Pulmonary 
द्विपक्षीय 
फुप्फुसांचे consolidation 

एकत्रीकरण / उत्तेजन association with 

आणि फॅटी लिव्हर याने bilateral ploural effusion मृत्यू . and fatty liver . 


परिशिष्ट -- चालू 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


२१ २२३/२०२१ 


कोपरगाव शहर 


३१/२०२१ 


८-६-२०२१ 


Death due to Drowning 


पाण्यात बुडून मृत्यू 


ग्रामीण रुग्णालय , 
कोपरगाव . 


मंगेश नानासाहेब गव्हाणे , वय २७ वर्षे , राहणार कारवाडी , कोकमठाण , तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर , 


२२ २२४/२०२१ 


कोपरगाव शहर 


१०/२०२१ 


२ ९ - १-२०२१ 


Septicemia due to Burns . 


जळाल्याने मृत्यू 


माधुरी सुरेश ठोंबरे , वय ४० वर्षे , 
राहणार 
मुर्शतपुर 
, 
तालुका 
कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर , 


मयताचे राहते घरी , मुर्शतपूर , कोपरगाव , 


तालुका कोपरगाव . 


२३ २२५/२०२१ 


कोपरगाव शहर 


७/२०२१ 


अनोळखी पुरूष , 


२५-१-२०२१ 


कोकमठाण शिवार 
गोदावरी नदी पात्र . 


वय अंदाजे ५० वर्षे , नाव गाव माहीत नाही . 


All Viscera and all Parts सर्व अवयव कुजल्याने of decomposed . 

मृत्यू . 


२४ २२६/२०२१ 


कोपरगाव शहर 


५५/२०२० 


अनोळखी 
पुरूष 
, 


वय अंदाजे ३८ ते ४० वर्षे , नाव गाव माहीत नाही . 


२८-१०-२०२० माधवबाग गोंधळी 

हॉस्पिटलसमोर , कोपरगाव . 


Death due to Pneumonitis and Pulmonary Kochis . 


टी 
. 
बी 
. 
व 
न्यूमोनियाचे आजाराने 

मृत्यू . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २७ ते फेब्रुवारी २ , ७२२ / माघ ७ - १३ , शके १ ९ ४३ 


२५ २२७/२०२१ 


कोपरगाव शहर 


२५/२०२१ 


७-६-२०२१ 


Death due to coronory 


हृदयविकाराचे तीव्र 


ग्रामीण रुग्णालय , कोपरगाव . 


artery disease . 


झटक्याने मृत्यू . 


शारदा अंकुश आगलावे , वय ५५ वर्षे , राहणार लक्ष्मीनगर , कोपरगाव , तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर . 


२६ २२८/२०२१ 


कोपरगाव शहर 


२८/२०२१ 


६-६-२०२१ 


नैसर्गिक विजेच्या धक्क्याने 


ग्रामीण रुग्णालय , कोपरगाव . 


Death due to 
electrocution Lighting . 


मृत्यू . 


राहुल राजू जाधव , वय २० वर्षे , 
राहणार 
दहेगाव बोलका , तालुका 
कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर , 


२७ २२ ९ / २०२१ 


कोपरगाव शहर 


१३/२०२१ 


२३-२-२०२१ 


Death due to drowning 


पाण्यात बुडून मृत्यू 


बाळू श्रावण सोनवणे , वय ३५ वर्षे , राहणार कोकमठाण , तालुका कोपरगाव . 


रेलवाडी चराजवळ 
कोकमठाण , तालुका कापरगाव . . 


१ ९ 


परिशिष्ट -- चालू 


२० 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


२८ २३०/२०२१ 


कोपरगाव शहर 


२५/२०२१ 


२४-५-२०२१ 


डोक्यास अनेक ठिकाणी 


ग्रामीण रुग्णालय , 
कोपरगाव . 


Death due to head injury and polytrauma . 


संतोष प्रल्हाद जाधव , वय ३५ वर्षे , राहणार दशरथवाडी संवत्सर , तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर , 


मार लागून मृत्यू 


२ ९ २३१/२०२१ 


कोपरगाव शहर 


६/२०२१ 


२४-१-२०२१ 


Death due to hanging 


गळफास 
घेतल्याने 
मृत्यू 


मयताचे राहते घरी शिंगणापूर ( गणेशनगर ) . 


३० २३२/२०२१ 


कोपरगाव शहर 


९ / २०२१ 


७-३-२०२१ 


ग्रामीण रुग्णालय , 


Death due to coronary 


हृदयविकाराचे तीव्र 


भारती सतिष संवत्सरकर , वय २८ वर्षे , राहणार गणेशनगर , शिंगणापूर , तालुका कोपरगाव , जिल्हा 
अहमदनगर . सुनिल दगुराव पानगव्हाणे , वय ३२ वर्षे , 
राहणार 
माहेगाव 
देशमुख 
, 
तालुका 
कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर . 
किशोर विजय निंबाळकर , वय २४ वर्षे , 
राहणार 
कोळगावथडी 
, 
तालुका 
कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर , 


कोपरगाव . 


artery disease . 


झटक्याने मृत्यू . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २७ ते फेब्रुवारी २ , ७२२ / माघ ७ - १३ , शके १ ९ ४३ 


३१ २३३/२०२१ 


कोपरगाव तालुका ७/२०२१ 


१८-२-२०२१ 


ग्रामीण रुग्णालय , 


विजेच्या धक्क्याने मृत्यू 


Death due to electrocution . 


कोपरगाव . 


३२ २३४/२०२१ 


कोपरगाव तालुका १७/२०१८ 


२३-३-२०१८ 


Death due to 


ग्रामीण रुग्णालय , कोपरगाव . 


न्यूमोनिया आजाराने मृत्यू 


pneumonia . 


पुनम गणेश जाधव , वय १५ वर्षे , 
मोहिनीराजनगर 
, कोपरगाव , तालुका 
कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर . 
मिनाबाई आसाराम गायकवाड , वय ४७ वर्षे , राहणार शिर्डी , तालुका राहाता , जिल्हा अहमदनगर . 


३३ २३५/२०२१ 


कोपरगाव शहर 


९ ७ / २०१ ९ 


१४-२-२०१९ 


Death due to snake 


सर्पदंशाने मृत्यू 


श्री साईबाबा हॉस्पिटल , 
शिर्डी 
, 
तालुका 
राहाता 
. 


bite . 


३४ २३६/२०२१ 


शिर्डी 


२८/२०२१ 


२०-२-२०२१ 


सद्रदीन 
इमाम शेख , वय ६५ वर्षे , 
राहणार 
शिर्डी 
, 
तालुका 
राहाता 
, 
जिल्हा अहमदनगर . 


श्री साईबाबा हॉस्पिटल , 
शिर्डी 
, 
तालुका 
राहाता 
. 


Death due to acute mycardial infraction with chronic abstructive 


हृदयविकाराचे तीव्र झटक्याने 

मृत्यू . 


pulmonary disease . 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१ २ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


ए 


३५ २३७/२०२१ 


शिर्डी 


५३/२०२१ 


२७-५-२०२१ 


अजित दिगंबर गोसावी , वय ४० वर्षे , 


शहापुर गावी मयताचे मालकीचे विहिरीत 


Death due to Drowning 


पाण्यात बुडून मृत्यू 


राहणार शहापूर , तालुका 
कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर . 


३६ २३८/२०२१ 


शिर्डी 


१ ९ / २०२१ 


२-२-२०२१ 


ग्रामीण रुग्णालय , लोणी 


सोपान आबानाथ धरम , वय ४५ वर्षे , 
राहणार 
पिंपळवाडी 
, 
तालुका राहाता , जिल्हा अहमदनगर , 


Death due to cerebro Vascular accadent and its complications 


रक्तवाहिन्यांचे 
गुंतागुंतीचे आजाराने 

मृत्यू . 


३७ २३ ९ / २०२१ 


शिर्डी 


१२२ / २०१ ९ 


२७ - ९ -२०१ ९ मयताचे राहते घर , 

आंबेडकरनगर , शिर्डी . 


गळफास घेतल्याने मृत्यू . 


अकबर आयुब शेख , वय ४५ वर्षे , 
राहणार 
शिर्डी 
, 
तालुका राहाता , जिल्हा अहमदनगर . 


Death due to cardio respiratory arrest due to Asphyxia due to hanging . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २७ ते फेब्रुवारी २ , ७२२ / माघ ७ - १३ , शके १ ९ ४३ 


३८ २४०/२०२१ 


शिर्डी 


६०/२०२१ 


११-७-२०२१ 


Death due to Drowning 


राजेंद्र जमधाडे यांचे विहिरीमध्ये , सावळीविहीर 


पाण्यात बुडून मृत्यू . 


अभिजीत मच्छिद्र गुंजाळ , वय १७ वर्षे , 
राहणार 
सावळीविहीर 
खु 
. 
, 
तालुका राहाता , जिल्हा अहमदनगर . 


खु . , तालुका राहाता . 


३ ९ २४१/२०२१ 


शिर्डी 


९ ७ / २०२० 


पाण्यात बुडून मृत्यू . 


सुरेश 
माणिक 
जाधव 
, वय १ ९ वर्षे , 
राहणार 
शिर्डी 
, 
तालुका 
राहाता 
, 
जिल्हा अहमदनगर . 


१७-१०-२०२० नवीन प्रसादालयाजवळील Death due to Drowning 

पार्किंग रोडच्या पलीकडे असलेल्या विहिरीमध्ये . 


४० २४२/२०२१ 


शिर्डी 


५५/२०२१ 


९ - ६-२०२१ 


Decomposition Stage 


कुजलेल्या अवस्थेत 


एक 
अनोळखी 
पुरुष 
, 
वय अंदाजे ३० नाव - गाव माहीत नाही . 


गट नं . १११ , कनकुरी , तालुका राहाता . 


२१ 


परिशिष्ट -- चालू 


२२ 


१ 


२ 


४ 


५ 


६ 


८ 


९ 


४१ २४३/२०२१ 


शिडी 


८१/२०१३ 


९ - ७-२०१३ 


Death due to Snake 


सर्पदंशाने मृत्यू . 


के.ई.एम. हॉस्पिटल , 
परेल 
, 
मुंबई 
. 


Bite . 


४२ २४४/२०२१ 


शिर्डी 


७०/२०२१ 


२१-८-२०२१ 


प्रवरा हॉस्पिटल , लोणी 


सौ . अनिता रामदास घारे , वय २५ वर्षे , राहणार शहापूर जवळके , तालुका 
कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर , पुष्पा सुरेश बढे , वय ३१ वर्षे , 
राहणार 
पोहेगाव 
, 
तालुका 
कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर . मंटकुमार स्वामीनाथ साहा , वय २८ वर्षे , राहणार ऊखई पश्चिमपट्टी , अंचल जिला सिवान , राज्य बिहार . 


Death due to post partum Hamarrage 


गरोदरपणात अति रक्तस्त्राव झाल्यामुळे 


मयत . 


४३ २४५/२०२१ 


शिर्डी 


९ ५ / २०२० 


मज्जासंस्थेला व डोक्यास 


मार लागून मृत्यू . 


१३-१०-२०१० 
वाघ 
वस्ती 
, 
शिर्डी 
, 
तालुका 
Death 
is 
due 
to राहाता . 

neurogenic shock due to head injury and 

diffuse external injury . १२-७-२०१० प्रवरा हॉस्पिटल , लोणी Death due to 

Poisioning . 


४४ २४६/२०२१ 


शिर्डी 


६१/२०२० 


विषारी औषध सेवन 


रावसाहेब रामराव वाबळे , वय ४७ वर्षे , 
राहणार 
रूई 
, 
तालुका 
राहाता 
, 
जिल्हा अहमदनगर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २७ ते फेब्रुवारी २ , ७२२ / माघ ७ - १३ , शके १ ९ ४३ 


केल्याने मृत्यू . 


४५ २४७/२०२१ 


शिर्डी 


१६/२०२० 


३०-१-२०२१ 


सोपान हॉस्पिटल , नाशिक Death due to head जिल्हा नाशिक . 

Injury . 


डोक्यास मार लागून मृत्यू 


चांगदेव पंढरीनाथ गोंदकर , वय ७ ९ वर्षे , 
राहणार 
शिर्डी 
, 
तालुका 
राहाता 
, 
जिल्हा अहमदनगर . 


४६ २४८/२०२१ 


शिर्डी 


६७/२०२१ 


Death due to Drowning 


पाण्यात बुडून मृत्यू . 


विजय 
उत्तम 
सुरासे 
, वय ४० वर्षे , 
राहणार 
सावळीविहीर 
खु 
. 
, 
तालुका राहाता , जिल्हा अहमदनगर , 


, 


७-८-२०१ 

लोढा यांचे शेतातील विहिरीत सावळीविहीर , तालुका राहाता , 

जिल्हा अहमदनगर . २-१०-२०२० ज्युपिटर हॉस्पिटल , 

बाणेर , पुणे . 


४७ २४ ९ / २०२१ 


शिर्डी 


९ १ / २०२० 


Death due to chronic 


किडनीच्या आजाराने मयत 


renal failure . 


शैलेश 
विष्णू 
चोथे 
, वय ३८ वर्षे , 
राहणार 
सरस्वती 
कॉलनी , तालुका श्रीरामपूर , जिल्हा अहमदनगर . 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


४८ २५०/२०२१ 


लोणी 


८२/२०२० 


७ - ९ -२०२० 


गळफास घेतल्याने श्वास 


अभिषेक 
भास्कर 
तुरकणे 
, वय १७ वर्षे , 
राहणार 
पिंपळवाडी 
, 
तालुका राहाता , जिल्हा अहमदनगर , 


श्री साईबाबा हॉस्पिटल , 
शिर्डी 
, 
तालुका 
राहाता 
. 


Death is Asphyxia due to Hanging . 


बंद पडून मृत्यू . 


४ ९ २५१/२०२१ 


शिर्डी 


४५/२०२० 


१८-४-२०२० मयताचे राहते घरी 


गळफास घेतल्याने श्वास 


कैलास दिवाकर ठोकळ , वय ५३ वर्षे , राहणार संभाजीनगर शिर्डी , तालुका राहाता , जिल्हा अहमदनगर . 


Death is Asphyxia due 
to Hanging . 


बंद पडून मृत्यू : 


५० २५२/२०२१ 


शिर्डी 


४३/२०२१ 


शंकर सोमनाथ गायकवाड , 


२ ९ - १०-२०२१ नाटेगाव शिवार , स . नं . ३३ Death is Asphyxia due 

मधील तळ्यामध्ये . to Drowning . 


पाण्यात बुडून मृत्यू : 


वय २४ वर्षे , 


राहणार 
नाटेगाव 
, तालुका 
कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर . 


५१ २५३/२०२१ 


कोपरगाव तालुका १६/२०२१ 


शिवसागर तळे , एकरूखे , Death due to Drowning 


पाण्यात बुडून मृत्यू . 


राहाता , 
जिल्हा अहमदनगर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २७ ते फेब्रुवारी २ , ०२२ / माघ ७ - १३ , शके १ ९ ४३ 


५२ २५४/२०२१ 


शिर्डी 


५२/२०२१ 


र रामपूर फाटा , कोल्हार बु . , Death due to Drowning तालुका राहाता . 


पाण्यात बुडून मृत्यू 


५३ २५५/२०२१ 


लोणी 


कोमल सिताराम डांगे , 

२२-४-२०२१ वय २३ वर्षे , 
राहणार 
एकरूखे 
, 
तालुका 
राहाता 
, 
जिल्हा अहमदनगर . अंकिता भारत विधाते , 

२१-६-२०२१ वय ०८ वर्षे , राहणार कोल्हार बु . , तालुका राहाता , 
जिल्हा अहमदनगर . 
श्रीमती 
जनाबाई कारभारी राजभोज , ३-८-२०१ वय ७६ वर्षे , 
राहणार 
भगवतीपूर 
, 
तालुका 
कोल्हार बु . , तालुका राहाता , 
जिल्हा अहमदनगर . रवि रावसाहेब मकवाने , 

२-८-२०२१ वय २६ वर्षे , 
राहणार 
दुर्गापूर 
, 
तालुका 
राहाता 
, 
जिल्हा अहमदनगर . 


६८/२०२१ 


भगवतीपूर शिवार , राजेंद्र Asphyxia due to गाढे यांचे विहिरीमध्ये . Drowning . 


पाण्यात पडून बुडून मृत्यू . 


, 


५४ २५६/२०२१ 


लोणी 


६६/२०२१ 


Death due to 


प्रवरा हॉस्पिटल , लोणी , तालुका राहाता . 


डोक्यास मार लागून मृत्यू . 


polytrauma . 


२३ 


२४ 


परिशिष्ट -- चालू 


२ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


५५ २५७/२०२१ 


लोणी 


४५/२०२१ 


२ ९ - ५-२०२१ 


गळनिंब शिवार गट नं . 


नामदेव रंगनाथ बोरगीळ , वय ४७ वर्षे , राहणार गळनिंब शिवार , तालुका श्रीरामपूर , जिल्हा अहमदनगर . 


१७१ . 


Asphyxia due to hanging कोविड -१ ९ चे भितीपोटी with evidence of Covid 

गळफास घेतल्याने 

मृत्यू . 19 Positive status on Rapid Antigen Test ( RAT ) . 


५६ २५ ९ / २०२१ 


लोणी 


३५/२०२१ 


२-५-२०२१ 


प्रवरा ग्रामीण रुग्णालय , लोणी . 


डोक्यास मार लागून मृत्यू : 


युसूफ दादामिया शेख , वय ९ ० वर्षे , राहणार कोल्हार बु . , तालुका राहाता , 
जिल्हा अहमदनगर . 


Death due to Head Injury due to Hard and 
Blunt Impact . 


५७ २६०/२०२१ 


लोणी 


२७ / २०१ ९ 


११-३-२०१९ भगवतीपूर , तालुका 


Death due to Neck 


अर्धचेतनावस्थेत गळ्यावर 


राहाता . 


शांताबाई ऊर्फ गोदावरी शेषराव शिंदे , वय ७० वर्षे , राहणार हल्ली मुक्काम भगवतीपूर , तालुका राहाता , जिल्हा अहमदनगर . 


दाब येऊन 

मृत्यू . 


Compression . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २७ ते फेब्रुवारी २ , ०२२ / माघ ७ - १३ , शके १ ९ ४३ 


५८ २६१/२०२१ 


लोणी 


८ ९ / २०२० 


संतोष ताराचंद गोर्डे , 


१४-१२-२०२० स्मशानभूमीजवळ लोणी खु . , Death due to Head तालुका राहाता . 

Injury . 


डोक्यास मार लागून मृत्यू : 


वय ३५ वर्षे , 


राहणार 
लोणी 
खु 
. 
, 
तालुका 
राहाता 
, 
जिल्हा अहमदनगर . 


५ ९ २६२/२०२१ 


लोणी 


८२/२०२१ 


९ - ९ -२०२१ 


गणेश 
सुभाषचंद्र 
राठी 
, वय ३६ वर्षे , 
राहणार सावेडी नाका , तालुका 
जिल्हा अहमदनगर . 


यमुना हॉटेल रूम नं . १०४ Asphyxia due to 
मध्ये 
बाभळेवर 
, 
तालुका 
Hanging 
. 


गळफास घेतल्याने गुदमरून मृत्यू . 


राहाता . 


६० २६३/२०२१ 


लोणी 


८५/२०२१ 


९ - ९ -२०२१ 


मयताचे घरी , गोगलगाव , 


Death due to Hanging 


गळफास घेतल्याने मृत्यू . 


तालुका राहाता . 


किसन 
पोपट 
धुळसौंदर 
, वय ५० वर्षे , 
राहणार 
गोगलगाव , तालुका राहाता , जिल्हा अहमदनगर . 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


६१ २६४/२०२१ 


लोणी 


३८/२०२१ 


१३-६-२०२१ विघ्नहर्ता हॉस्पिटल , 


Death due to hanging 


गळफास घेतल्याने 

मृत्यू . 


अहमदनगर . 


सुभाष हरीभाऊ घेरडे , वय ५५ वर्षे , राहणार कोंबडवाडी , संवत्सर , तालुका कोपरगाव , 


जिल्हा अहमदनगर . 


६२ २६५/२०२१ 


कोपरगाव शहर 


४२/२०२१ 


६-८-२०२१ 


हृदयविकाराचे तीव्र 


झटक्याने मृत्यू . 


प्रकाश नामदेव जगताप , वय ६७ वर्षे , 
राहणार संवत्सर , तालुका 
कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर . 


राममंगल हॉस्पिटल , पुणे Death due to Rupiter 

OT Anurysm Bleeding 
to cardio pulmonary arrest hp matoma around aycending aorta and aortic root mcaaopericardian heart disease Resend . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २७ ते फेब्रुवारी २ , ७२२ / माघ ७ - १३ , शके १ ९ ४३ 


६३ २६६/२०२१ 


कोपरगाव शहर 


३० / २०१ ९ 


५-५-२०१९ 


देविदास 
उत्तमराव 
कुलकर्णी 
, वय ५० वर्षे , राहणार कोपरगाव बेट , कोपरगाव , तालुका कोपरगाव . 


ग्रामीण रुग्णालय , कोपरगाव . 


Death due to chronic lung disease . 


फुफ्फुसाचे आजाराने मृत्यू . 


६४ २६७/२०२१ 


कोपरगाव शहर 


४५ / २०१ ९ 


२४-७-२०१९ 


Death due to coronary 


हृदयविकाराचे तीव्र 


ग्रामीण रुग्णालय , कोपरगाव . 


artery disease . 


झटक्याने मृत्यू . 


स्वाती रमणलाल राणा , वय ४० वर्षे , राहणार जुनी मामलेदार कचेरी , कोपरगाव , तालुका कोपरगाव , 
जिल्हा अहमदनगर . 


६५ २६८/२०२१ 


कोपरगाव शहर 


१४ / २०१ ९ 


२०-२-२०१९ 


ग्रामीण रुग्णालय , 
कोपरगाव . 


Death due to Pneumonitis . 


न्यूमोनिया आजाराने मृत्यू 


बाळासाहेब रंगनाथ धिवर , वय ५० वर्षे , राहणार हनुमाननगर , कोपरगाव , तालुका कोपरगाव , 


जिल्हा अहमदनगर . 


२५ 


परिशिष्ट -- चालू 


२६ 


१ 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


९ 


६६ २६ ९ / २०२१ 


कोपरगाव शहर 


८२ / २०१ ९ 


रोशन नानासाहेब जाधव , 


३०-११-२०१९ आत्मा मलिक हॉस्पिटल , 

कोकमठाण . 


गुंतागुंतीच्या कारणान्वये 


वय ४ वर्षे , 


राहणार 
बिपखेडा , तालुका कन्नड , 
जिल्हा औरंगाबाद . 


Hemorrhagic shock due to bilateral Hemothorax with bilateral collapse of lungs with persistent subaortic 
Ventricular Septal 
Defect . 


६७ २७०/२०२१ 


कोपरगाव शहर 


१८/२०२१ 


२७-३-२०२१ 


सिव्हिल हॉस्पिटल , 


किडनीच्या आजाराने मयत 


अहमदनगर . 


बाळु तान्हाजी खरात , वय ४५ वर्षे , 
राहणार 
शिंगणापूर 
, 
तालुका 
कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर . 


Cardio respiratory arrest septicemia due to acute kidney failure and jaundice and severe anamia . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २७ ते फेब्रुवारी २ , ०२२ / माघ ७ - १३ , शके १ ९ ४३ 


६८ २७१/२०२१ 


कोपरगाव शहर 


३२/२०२१ 


अमोल प्रकाश दवंगे , 


२२-६-२०२१ 


कोविड -१ ९ चे आजाराने 


घाटी हॉस्पिटल , 
औरंगाबाद . 


Acute respiratory distress syndrome in 


वय २७ वर्षे , 


मयत . 


Covid - 19 . 


राहणार 
शिंगणापूर 
, 
तालुका 
कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर . 


६ ९ २७२/२०२१ 


कोपरगाव शहर 


३ ९ / २०२१ 


२ ९ - १०-२०२० 


एक 
अनोळखी 
पुरूष 
, वय अंदाजे ४५ ते ५० वर्षे , राहणार नाव गाव माहीत नाही . 


टाकळी फाटा , कोपरगाव Death due to 

Pneumonitis . 


न्यूमोनिया आजाराने मृत्यू 


७० २७३/२०२१ 


कोपरगाव शहर 


५६/२०२० 


अज्ञात विषारी औषधाने 


२ ९ - १०-२०२० मेवाड भोजनालयासमोर , 

कोपरगाव . 


Death due to Unknown Poisoning . 


मृत्यू : 


संदिप दिनकर कोपरे , वय ५० वर्षे , राहणार टिळकनगर , कोपरगाव , तालुका कोपरगाव , 
जिल्हा अहमदनगर . 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


७१ २७४/२०२१ 


कोपरगाव शहर 


४४/२०२१ 


१-१०-२०२१ 


ग्रामीण रुग्णालय , 


Death due to Lightning 


विजेच्या धक्क्याने मृत्यू . 


कोपरगाव . 


हर्षद गणेश काळे , वय ११ वर्षे , 
राहणार 
दहेगाव 
बोलका 
, तालुका 
कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर . 


७२ २७५/२०२१ 


कोपरगाव तालुका ६०/२०१८ 


९ - १२-२०१८ 


Death due to 


प्रवरा ग्रामीण रुग्णालय , लोणी . 


सोनु साईनाथ राशिनकर , वय २४ वर्षे , राहणार धनगरवाडी , तालुका राहाता , जिल्हा अहमदनगर . 


बाळंतपणानंतर शरीरात जंतू संसग होवून मृत्यू . 


Septicemia . 


७३ २७६/२०२१ 


श्रीरामपूर तालुका ४५/२०२१ 


२-१०-२०२१ 


Death due to Drowning 


पाण्यात बुडून मृत्यू . 


ग्रामीण रुग्णालय , कोपरगाव . 


रखमा कारभारी कानडे , वय ८७ वर्षे , राहणार साखरवाडी , वारी शिवार , तालुका कोपरगाव , जिल्हा 


अहमदनगर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २७ ते फेब्रुवारी २ , ७२२ / माघ ७ - १३ , शके १ ९ ४३ 


७४ २७७/२०२१ 


कोपरगाव तालुका ६४/२०२० 


न्यूमोनिया आजाराने मृत्यू . 


दिपक शिवाजी मोरे , वय ५० वर्षे , 
राहणार नेऊर , जळगाव , तालुका येवला , जिल्हा नाशिक . 


३०-१२-२०२० कोपरगाव रेल्वे स्टेशन ते Death due to खिर्डी गणेश जाणारे 

pneumonits . रोडच्या कडेला 
शिंगणापूर 
, 
तालुका कोपरगाव . 


७५ २७८/२०२१ 


कोपरगाव शहर 


४२/२०२० 


२८ - ९ -२०२० श्री साईबाबा हॉस्पिटल , 

शिर्डी 
, 
तालुका 
राहाता 
. 


हृदयक्रिया बंद पडून 


मृत्यू . 


राहुल धोंडीराम कांबळे , वय ३५ वर्षे , राहणार गजानननगर , कोपरगाव , तालुका कोपरगाव , 
जिल्हा अहमदनगर . 


Death due to Cardiac with pyothorare and pyoperitoneum and doutric vicere . 


७६ २७ ९ / २०२१ 


कोपरगाव शहर 


४६/२०२१ 


अनोळखी पुरूष , 


१ - ९ -२०२१ 


साईबाबा कॉर्नर , बस स्टॅड , कोपरगाव . 


टी 
. 
बी 
. 
चे 
आजाराने 
मृत्यू 
. 


वय अंदाजे ६० वर्षे , नाव गाव माहीत नाही . 


Death due to pulmonary tuberculasis . 


२७ 


२८ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


७७ २८०/२०२१ 


कोपरगाव शहर 


२१/२०२० 


जालींदर सोमनाथ पवार , 


८-६-२०२० 


Death due to Drowning 


पाण्यात बुडून मृत्यू 


वय ३० वर्षे , राहणार संजयनगर , कोपरगाव , तालुका कोपरगाव , 


बेट नाका , अमरधाम , कोपरगाव येथील गोदावरी नदीपात्रात , 


तालुका कोपरगाव . 


जिल्हा अहमदनगर . 


७८ २८१/२०२१ 


कोपरगाव शहर 


३८/२०२० 


वाल्मीक 
दगडू 
आवारे 
, 


२४ - ९ -२०२० 


Death due to Drowning 


दत्तपार गोदावरी नदीपात्र , कोपरगाव , 


पाण्यात बुडून मृत्यू . 


वय ३५ वर्षे , राहणार सुभाषनगर , कोपरगाव , तालुका कोपरगाव , 


जिल्हा अहमदनगर . 


७ ९ २८२/२०२१ 


कोपरगाव शहर 


७८ / २०१ ९ 


पुनाबाई 
रामभाऊ 
लचुरे 
, 


१४-११-२०१९ 


वय ७५ वर्षे , 


श्री साईबाबा हॉस्पिटल , 
शिर्डी 
, 
तालुका 
राहाता 
. 


Death due to hemorrhagic shock 
with multiple compound fracture over right leg . 


राहणार दत्तनगर , तालुका 
कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर . 


उजवे पायाला फ्रेंक्चर 
होऊन त्यात जास्त जखमा झाल्याने 

मृत्यू . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २७ ते फेब्रुवारी २ , ०२२ / माघ ७ - १३ , शके १ ९ ४३ 


८० २८४/२०२१ 


कोपरगाव शहर 


६४/२०१८ 


३१-१०-२०१८ कालिंदीनगर , कोपरगाव 

राहते घरी . 


Death due to Hanging 


गळफास 
घेतल्याने 
मृत्यू 
. 


धनशाम अंकुश शेळके , वय २० वर्षे , राहणार कालिंदीनगर , कोपरगाव , तालुका कोपरगाव , 


जिल्हा अहमदनगर . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३ जानेवारी २०२२ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


गोविंद शिंदे , उपविभागीय दंडाधिकारी , शिर्डी भाग , शिर्डी , जिल्हा अहमदनगर . 


शिर्डी 
, ३ जानेवारी २०२२ 
. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


